आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९० 
अस्थायी पदांना व बाहयस्रोताद्वारे भरण्यात 


आलेल्या ७१६ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ मार्च, २०२३ 
संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ दि. ५ एप्रिळ, 2003 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 

दि.४.१०.२००४ 
3) शासन निर्णय महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२२/प्र.क्र.४४/का-७ अ, दि २०.०९.२०२२ 
8) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/ 

२०२२-२३ /का-१/१००४ दि.२३.०२.२०२३. 
५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०८.०२.२०२३. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४२ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे 
SAM एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना 
१/०९/२०२२ ते २८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक २०.०९.२०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. महिलाव बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १५९० अस्थायी पदे व 
बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ Raa नाहीत असे संदर्भाधिन 
क्रमांक-४ येथील दिनांक २३०.२.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार aor व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील १५४२ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे 
भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना दिनांक १.०३.२०२३ ते दिनांक 
०१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची 
संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२८१७४५०१९६३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
S U N | L D E O RAO DN: CN = SUNIL DEORAO SARDAR, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND CHILD 
S A R D A R DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.03.28 17:49:20 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२. सर्व जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 

३. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 

४. महालेखापाल,महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 

८. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय,मुंबई 

९. निवड नस्ती, का-७अ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२२/प्र.क्र.४४/का-७ अ,दि.१७.०३.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 
शिश आयुक्‍त | -- | 923900-294800 = aaa 
२ सह आयुक्‍त 5-२५ ७८८००-२०९२०० ae 
३ | उपआयुक्त 5-२३ | ६७७००-२०८७०० २ 
४ | सहायक आयुक्त ( दि. २३.४.२०१३ अन्वये | 85-२० | ५६१००-१७७५०० २ 
नवनिर्मित- १ पद) 
५ | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,वर्ग-१। 5-२० | ५६१००-१७७५०० ३० 
६ ।बालमानसकास्ररज्ञ S-20 । ५६१००-१७७५०० ४६ 
७ | जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,वर्ग- | 5-१५ | ४१८००-१३२३०० १२ 
२ (शा.नि. दि.५.२.१३ अन्वये ६ नवनिर्मित पदे) 
निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ 5-१५ | ४१८००-१३२३०० 1 तै 
अधिव्याख्याता 5-१५ | ४१८००-१३२३०० a अळा 
| 9°. | सांख्यिकी अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० विडल कका 
णं लेखाधिकारी (शा.नि. दि. 4.2.93 अन्वये S-9g | ४४९००-१४२४०० ९ 
नवनिर्मित ६ पदे व दि. २३.४.२०१३ अन्वये २ 
नवनिर्मित पदे) 
१२ | अधीक्षक वर्ग-२ 5-१५ | ४१८००-१३२३०० २७ 
१३ । वैद्यकीय अधिकारी 5-१५ | ४१८००-१३२३०० षु 
१४ | निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ 5-१६ | ४४९००-१४२४०० ॥- | 
१५ | उप अधीक्षिका 5-१६ | ४४९००-१४२४०० चिडका आड 
१६ | सहायक लेखाधिकारी (शा.नि. दि. २३.४.१३ | 58-१५ | ४१८००-१३२३०० ४१ 
अन्वये नवनिर्मित ४ पदे व दि. ८.४.२०१३ 
अन्वये ३५ नवनिर्मित पदे) 
१७ | कार्यालयीन अधीक्षक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ४ 
१८ | निम्नश्रेणी लघुलेखक S-98 | ३८६००-१२२८०० २ 
१९ | जिल्हा परिविक्षा अधिकारी 5-१६ | ४४९००-१४२४०० ५१ 
२० | परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) 5-१४ | ३८६००-१२२८०० १५९ 
२१ । प्रमुख लिपिक (शा.नि. दि. २३.४.१३ अन्वये 2] 5-१३ | ३५४००-११२४०० & 
नवनिर्मित पदे) 
२२ | समुपदेशक 5-१३ | ३५४००-११२४०० ४६ 
२३ | समुपदेशक 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ४ 
२४ | संरक्षण अधिकारी 5-१४ । ३८६००-१२२८०० ३७ 
२५ । विधी सल्लागार 5-१४ | ३८६००-१२२८०० ३७ 
२६ | परिचारिका 5-१३ | ३५४००-११२४०० ३० 
२७ | प्रशिक्षित शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० २ 
२८ | ग्रंथपाल 5-१० २९२००-९२३०० ॥11_ ee 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२२/का-७अ 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 

२९ । वरिष्ठ लिपिक 5-८ २५५००-८११०० ४५ 

३० | शिक्षक 5-८ २५५००-८११०० १९ 

३१ | निदेशक 5-८ २५५००-८११०० २२ 

३२ | टर्नर फिटर 5-८ २५५००-८११०० शि आशि 

३३ | रेडिओ-वायरमन 5-८ २५५००-८११०० शिका 

३४ | डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5-७ २१७००-६९१०० ३७ 

३५ | कनिष्ठ लिपिक 5-६ १९९००-६३२०० 1११ | 

३६ | संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ 5-६ १९९००-६३२०० ३५८ 

३७ | वाहनचालक 5-६ १९९००-६३२०० ३८ 

३८ | वरिष्ठ काळजी वाहक 5-३ १६६००-५२४०० ४० 

३९ | स्वयंपाकी 5-३ १६६००-५२४०० ४२३ 

vo | नाईक S-3 १६६००-५२४०० शिकास 

४१ | शिपाई 5-१ १५०००-४७६०० ३९ 

४२ | कनिष्ठ काळजीवाहक 5-१ १५०००-४७६०० १५८ 

४३ | पहारेकरी 5-१ १५०००-४७६०० १९ 

४४ | WHS 5-१ १५०००-४७६०० ४६ 

४५ । मदतनीस 5-१ १५०००-४७६०० [11_ a 

४६ | आया 5-१ १५०००-४७६०० २ 

४७ | परिचर 5-१ १५०००-४७६०० २ 

४८ वेतनावरील एकूण पदे १५४२ 

४९ | मानद वैद्यकीय अधिकारी - मानधनी प्रति भेट रु.१००/- परंतु द.म. BC 

जास्तीत जास्त रु. १२००/- 

yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी सहायक | १५,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता 
(बाहयस्त्रोताद्वारे) रु. १२०००/- 

५१ | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिकाऱ्यांना | मुंबई हहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी | १२,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता 
(बाहयस्त्रोताद्वारे) रु. १००००/- 

42 बाह्य SAVER एकूण पदे ७१६ 

५३ एकूण अस्थायी पदे २३०६ 

SUNIL DEORAO  %ct Reb ete ain Sms 
(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


